सहायक संचालक, नगर रचना, विभागीय 
आयुक्त कार्यालय, कोकण विभाग, कोकण भवन, 
नवी मुंबई येथील सहाय्यक संचालक, नगर रचना 
पदावर बदलीने पदस्थापना करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्र.पदोन्न-१३१५/१२२३/प्र.क्र.२०३/२०१५/नवि-२७, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १८ मे, २०१८. 
वाचा :- 
१. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.पदोन्न-१३१५/१२२३/प्र.क्र.२०३/२०१५/नवि-२७, 
दि.३०.१२.२०१७. 
२. संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयीन पत्र क्र.आस्था/नर- 
ससंनर/पदो/नमबो/प्रशा-१/१, दि.०१.०१.२०१८ 
प्रस्तावना :- 
श्री. नरेंद्र मधुकर बोरनारे, नगर रचनाकार यांच्या सहायक संचालक, नगर रचना (गट-अ / 
राजपत्रित) या पदावर दि.३०.१२.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आलेल्या पदोन्नतीच्या 
आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांना सहायक संचालक, नगर रचना पदावर पदस्थापना 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे शासन आदेश देण्यात येत आहेत :- 


शासन निर्णय :- 

श्री. न. म. बोरनारे, नगर रचनाकार, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, कोंकण विभाग यांना 
सहायक संचालक, नगर रचना (गट-अ / राजपत्रित) या पदावर दि.३०.१२.२०१७ च्या आदेशान्वये 
पदोन्नती देण्यात आली होती. सदर आदेशानुसार त्यांच्या पदोन्नतीची अंमलबजावणी करण्यासाठी 
त्यांची पदस्थापना सहाय्यक संचालक, नगर रचना, उल्हासनगर महानगरपालिका, जि.ठाणे 
(प्रतिनियुक्ती) ऐवजी सहायक संचालक, नगर रचना, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, कोकण विभाग, 
कोकण भवन, नवी मुंबई या पदावर करण्यात येत आहे. 
०२. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी वरील 
अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होण्याकरिता आवश्यक ते कार्यकारी आदेश तातडीने 
निर्गमित करण्याची कार्यवाही करावी. 


०३. सदरहू आदेझान्वये पदस्थापना करण्यात येत असलेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पदस्थापनेच्या 
ठिकाणी तात्काळ रुजू होणे आवश्‍यक आहे. पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास किंवा राजकीय 
दबाव आणून पदस्थापनेत बदल करण्याचा प्रयत्न केल्यास, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या गोपनीय 
अहवालात त्याबाबतची नोंद घेण्यात यावी. तसेच राजकीय दबावाची कृती ही महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम ३ (तीन) व नियम २३ चा भंग करणारी असल्यामुळे संबंधित 
अधिकार्‍्यांविरुद्ध उक्त नियमाखाली शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न-१३१५/१२२३/प्र.क्र.२०३/२०१५/नवि-२७, 


०४. या आदेझान्वये पदस्थापना करण्यात आलेल्या अधिकाऱयांना पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर 
होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त करण्यात आले व ते पदस्थापनेच्या ठिकाणी कोणत्या 
दिनांकास हजर झाले, याबाबतची माहिती शासनास त्वरित अवगत करण्यात यावी. 


०५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेताक २०१८०५१८१५३२३८४९२५ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


by Vishnu Shripati Patil 
vernment Of Maharasht 

ent stalCode=400032, st=Mahi 
17576704151 2fe 6b8F2dSbcBcafs57fe02 


Vishnu ite 


Shripati Patil जगन 
(विष्णू पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत: 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
३. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. राज्यमंत्री, नगर विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. प्रधान सचिव (नवि-१) यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. विभागीय आयुक्‍त, कोंकण विभाग, कोंकण भवन, नवी मुंबई. 
८. आयुक्त, उल्हासनगर महानगरपालिका, उल्हासनगर, जि.ठाणे 
९. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-४११ ००१. (३-प्रती) 
१०. सर्व सह संचालक, नगर रचना, 
११. सहायक संचालक, नगर रचना, ठाणे शाखा, ठाणे. 
१२. निवासी लेखा परीक्षा, अधिकारी, मुंबई. 
१३. निवासी लेखा परीक्षा, अधिकारी, नागपूर 
१४. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१५. संबंधित अधिकारी श्री. नरेंद्र मधुकर बोरनारे, सहायक संचाळक, नगर रचना, विभागीय 
आयुक्त कार्यालय, कोंकण विभाग, कोंकण भवन, नवी मुंबई यांना (संचालक, नगर रचना व 
मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत) 
१६. निवडनस्ती / नवि-२७. 


ae 


KKK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


